पशुसंवर्धन विभागाच्या लेखाशीर्षांचे 
नावात सुधारणा करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३३/पदुम-१६/(₹-६९९७९२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- 92 मार्च, २०२४ 


वाचा :-१) मा.महालेखापाल यांचे क्र सं.ख.वि./ चा-१ कृ.पश्रु.डे.व.म.वि./युओआर-१५०/ 
२०२३-२४/१०६३, दिनांक १६/०१/२०२४ 
शासन निर्णय :- 
पशुसंवर्धन विभागाच्या मागणी क्रमांक डी-४, मुख्यलेखाशीर्ष २४०३- पशुसंवर्धन, अंतर्गत 
अनिवार्य खर्चाच्या दोन लेखाशीर्षांच्या नावात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे :- 


ल्रेखाशीर्षाचे नाव लेखाशीर्षाचे सुधारीत 

i 001 संचालन व प्रशासन 001 संचालन व प्रशासन 
(01)(01) पशुसंवर्धन संचालनालय पशुसंवर्धन विभाग ( भारित ) 
(भारित) 2403 0015 2403 0015 

2 । 001 संचालन व प्रशासन 001 संचालन व प्रशासन 
(01)(01)- पशुसंवर्धन संचालनालय (01)(01)-पशुसंवर्धन आयुक्‍तालय 
2403 0024 2403 0024 


२. सदरशासन FMS AT. महालेखापाल, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार 
तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७०१/२०२२/व्यय-२, दिनांक ०३/०१/२०२४ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०३१२१६५२०४३७०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, AGRICULTURE AND 
ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb 1a99a474c02300beea74bb0 
5143790. 

rialNumber=5C891DA87D2A4842558454524CC1 14BA5B2F67A2A8079 
6592830D345500F15CC, NIWRUTTI BHAGUJI MARALI 

2024.03.12 17:01:12 +05'30' 
(नि. भा. मराळे ) 
उप सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३३/पदुम-१६/(₹-६९९७९२) 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
३. सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) ,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्‍त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ६७ 

५. संचालक, लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. वित्त विभाग ( व्यय-२/अर्थ-१५) मंत्रालय, मुंबई 

७. उप सचिव (पशुसंवर्धन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय विभाग, मुंबई 

८. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 

१०.सर्व जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद 

११.मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी ( पदुम-१/२/३/४) कृषि व पदुम, मंत्रालय विभाग, मुंबई 
१५४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


